श्रीमती कमलाबाई देशमुख उपजिल्हा 
रुग्णालय, मुर्तिजापूर, जि. अकोला येथे 
पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी आहार सेवेचे 
प्रलंबित देयके अदा करण्यास परवानगी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.३५/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ८ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा : 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालय (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- आसेआ/कक्ष- 
३/टे-९/न.क्र./आहार सेवा प्रलंबित देयके/११११७-२०/२३ दि.११.१०.२०२३ 


प्रस्तावना : 

श्रीमती कमलाबाई देशमुख उपजिल्हा रुग्णालय, मुर्तिजापूर, जि. अकोला येथे विदर्भ युवक 
स्वयंरोजगार संस्था, वर्धा, जि. अकोला यांनी पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी आहार सेवेची माहे १ सप्टेंबर, २०१८ 
ते १३ सप्टेंबर, २०१८ या कालावधीतील प्रलंबित देयके अदा करण्यास कार्येत्तर मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. या बाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 


श्रीमती कमलाबाई देशमुख उपजिल्हा रुग्णालय, मुर्तिजापूर, जि. अकोला येथे विदर्भ युवक 
स्वयंरोजगार संस्था, वर्धा, जि. अकोला यांनी पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी आहार सेवेची माहे १ सप्टेंबर, २०१८ 
ते १३ सप्टेंबर, २०१८ कालावधीतील खालील प्रमाणे त्या खालील अटीच्या अधिन राहून एकूण रु. ५८,०१६/- 
(अक्षरी रुपये ASSIS हजार सोळा फक्त) इतक्या रक्कमेचे प्रलंबित देयके अदा करण्यास कार्येत्तर मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 


कं नोव प्रलंबित देयकाची 
अ रुग्णालयाचे नाव पुरवठादाराचे नाव खर्चाचा तप्लील 
रक्‍कम (रुपये) 
कमलाबाई देशमुख व nee माहे १ सप्टेंबर, 
Ai CHAS sala विदर्भ युवक स्वयंरोजगार द 
* र SUT SMTA, . या या सिडकोला २०१८ ते १३ . ५८,०१६/- 
संस्था वर्धा, जि. अकोला चावी 
मुर्तिजापूर, जि. अकोला , २०१८ 


१) यापूर्वी देण्यात आलेल्या कार्यरंभ आदेशातील व करारातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 
करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.३५/आरोग्य ३ 


२) सदर प्रलंबित देयके अदा करतांना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना/झासन 
निर्णय/परिपत्रके/नियम यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 

३) सदर देयके योग्य असल्याची तसेच प्रलंबित देयके दुबार अदा करण्यात आले नसल्याची खातरजमा 
करुनच अदायगी करण्यात यावी. याबाबतची जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 

४ सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्रमांक आर-१, २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य २२१० 
०१४६ (१९-आहार सेवा) व २२१००४१३ (१९-आहार सेवा) यामधून भागविण्यात यावा. 


२ सदर शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 30/2093 विनियम, भाग-२ दि. १७ एप्रिळ, २०१५ चे 
परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला,उपविभाग - एक मधील अनुक्रमांक ६, नियम 
क्र. ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व त्यात नमुद अटीची पुर्तता 
करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०८१६३८२०९४१७ असा आहे. आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
S H IVDA S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fd353a6a1af02b28757a9a54212"807b. 
M A H A D E O 459543ed 1 9dc809f2F1 50cfde4470c9, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DHULE ./ See 
(शि.म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, अकोला. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अकोला. 

वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, मुर्तिजापूर, जि. अकोला 
निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


oO ne SG © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


